RNI No. MAHBIL / 2009/ 31747 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष १, अंक ११ ] 


गुरुवार , मार्च १२, २०१५ / फाल्गुन २१, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक ५४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार - ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना, आदेश व निवाडे. 

उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १२ मार्च २०१५ . 

__ अधिसूचना 
कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन ) अधिनियम , १९७० . 

क्रमांक सीएलए. ०१० / २०१४ / प्र. क्र . २८१/ कामगार- १० . - कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलन ) अधिनियम , १९७० ( १९७० चा 
अधिनियम ३७ ) यांचे कलम १० पोट - कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन राज्य कंत्राटी कामगार 
सल्लागार मंडळाशी विचारविनिमय केल्यानंतर तसेच , 

( अ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मधील आस्थापनेतील कंत्राटी कामगारांच्या कामाच्या शर्ती व पुरविण्यात येत 
असलेल्या सोयी सवलती, आणि 

( ब ) उक्त अधिनियमाच्या कलम १० च्या पोट -कलम ( २) च्या खंड ( अ ) ते (ड ) मध्ये नमूद केलेल्या इतर संबंधित बाबी विचारात 
घेऊन, 

____ महाराष्ट्र शासन याद्वारे खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मधील आस्थापनेतील 
प्रक्रिया , कार्य व इतर कामे यासाठी कंत्राटी कामगारांच्या रोजगारास प्रतिबंध करीत आहे. 

अनुसूची 
अ . क्र . आस्थापनेचे नाव व पत्ता 

प्रक्रिया , कार्ये व इतर कामे यांचा तपशील 
( २ ) 
१. मे. बेनेट कोलमन कंपनी लि ., दि टाईम्स ऑफ हाऊस किपिंग, इलेक्ट्रीशियन , डी. एम . प्लांट ऑपरेशन, कॅन्टीन , एस. टी . पी . 

इंडिया प्रेस , सेक्टर नं . १०, पी . सी . एन . डी . टी . ए. ऑपरेशन , डी . जी . ऑपरेटर इ. कामांकरिता कार्यरत असलेली कंत्राटी पद्धती. 
भोसरी, पुणे -२६. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सं धो . डगळे , 
कार्यासन अधिकारी . 


भाग एक - ल - ५४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल , मार्च १२, २०१५ / फाल्गुन २१, शके १९३६ 


In pursuance of clause ( 3 ) of article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification of even number , and the date published in the 
Maharashtra Government Gazette , is hereby published under the authority of the Governor of 
Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


e nam 


Tovernor 


BALASAHEB KOLASE , 
Joint Secretary to Government. 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 12th March 2015 . 


NOTIFICATION 


THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION ) ACT , 1970. 


No. CLA . 10 /2014 /CR - 281/LAB - 10 . — In exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1 ) of 
section 10 of the The Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 ( 37 of 1970 ), the 
Government of Maharashtra , after consultation with the State Advisory Contract Labour Baord 
and having regard to , 

( a ) the conditions of work and benifits provided for the Contract Labour in the 
Establishment mentioned in column (2 ) of the Schedule hereto appended , and 

(b ) other relevant factors as enumerated in clauses (a ) to (d ) of sub -section ( 2) of section 10 
of the said Act, 


the Government of Maharashtra hereby prohibits the employment of the Contract labour 
in the process, operation or other work as specified in coloumn ( 3 ), in the establishment shown 
in coloumn ( 2 ) , of the following Schedule : 


Schedule 


Details of process , operation and other work 


Sr . 
No. 
( 1 ) 


Name and Address of 
the establishment 

( 2 ) 


( 3 ) 


1 . M /s . Bennett Coleman & Co. Ltd . 

The Times of India Press , 
Sector No. 10 , P . C . N . D . T . A . 
Bhosari, Pune- 26 . 


Contract labour system prevailing for House 
Keeping, Electrician , D . M . Plant operation , 
Canteen , S. T.P . Operation , D .G . Operator etc . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S . D . DAGALE , 
Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


